नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत 

राज्यात “पीएम श्री” (PM Schools for 
Rising India) या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या 
अंमलबजावणीबाबत अनुसूचित जमाती 
उपयोजना (TSP) (केंद्र हिस्सा) (राज्य हिस्सा) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १३ जून, २०२४ 


संदर्भ : - 
१) area शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. १०४/एसडी-६, 
दिनांक ०२ मार्च, 2023 
2) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग नस्ती क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.७७/एसडी-६ 


प्रस्तावना:- 

“पीएम श्री” (PM Schools for Rising India) GI केंद्र पुरस्कृत योजनेची राज्यात 
अंमलबजावणी करण्याबाबत मा. मंत्रीमंडळाच्या दि. १४ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी पार पाडलेल्या 
बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आला आहे. “पीएम श्री” (PM Schools for Rising India) ही केंद्र पुरस्कृत 
योजना असून केंद्र व राज्य हिस्स्याचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. सदर योजनेच्या अंमळबजावणीकरीता 
अनुसूचित जमाती उपयोजनेकरिता नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
आदिवासी विकास विभाग व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार “पीएम श्री” अनुसूचित 
जमाती उपयोजनेकरिता खालील प्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


(१) मागणी क्रमांक टी - ०५ 
२२०२ - सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१ - प्राथमिक शिक्षण, 
७९६ - जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना 
(०१) (१४) राज्यात पीएम श्री शाळा विकसित करणे (उद्योन्मुख भारतासाठी प्रधानमंत्री 
शाळ) (केंद्र हिस्सा ६० SHH) (२२०२ ८८३) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 


(२) मागणी क्रमांक टी - ०५ 
२२०२ - सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१ - प्राथमिक शिक्षण, 
७९६ - जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना 
(०१) (१५) राज्यात पीएम श्री शाळा विकसित करणे (उद्योन्मुख भारतासाठी प्रधानमंत्री 
BOT) (राज्य हिस्सा Yo टक्के) (२२०२ <८९२) 


सदर शासन निर्णय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
सं.सं : ख.वि./चा-१/शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग/यूओआर-१५५/२०२३-२४/११३५, दिनांक 
३०/०१/२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
५००/२०२४/व्यय-१४, दिनांक ०९ मे, २०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१३१५०९३९३९२१ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by GOVIND BALU 
KAMBLE 
Date: 2024.06.13 15:24:10 +05'30' 
(गोविंद कांबळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा 
२. मा 
३. भमा 
४. मा 


. राज्यपालांचे सचिव 

. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 

५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

७. मा. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 

८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

९. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

qo. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 


११, 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


२२. 


२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
Sle 
32. 
33. 
38. 
34. 
३६. 


मा. राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - 9 / २, मुंबई / नागपूर 

संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / प्रशासन / 
समन्वय / अर्थसंकल्प / क्रीडा) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व क्रीडा उपसंचालक 

सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 

सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 

आदिवासी विकास विभाग (अर्थसंकल्प) 

नियोजन विभाग (का-१४११/ का-१४१३/का-१४७१), मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 

सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


